सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील 
आहार/उपाहारगृहांतील कर्मचारी गणवेठा 
धुलाई, रिकामे डब्बे, रिकामे गोणी इत्यादी तसेच 
गॅस शोगडी/बर्नर यांच्या दुरुस्तीसाठी दिनांक 
१/७/२०१८ ते ३०/६/२०१९ या कालावधीकरीता 
स्विकृत केलेल्या निविदा.. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे) 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५/०७/२०१८ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्रमांक:निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका, दिनांक १७/७/२०१८ 


शुध्दीपत्रक : 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या मंत्रालय उपाहारगृह, चौरस 
आहारगृह, विधान भवन उपाहारगृह, मुंबई आणि कोकण भवन उपाहारगृह, कोकण भवन, नवी 
मुंबई येथील आहार/उपाहारगृहातील कर्मचारी यांच्या गणवेशाची धुलाई करणे, उपाहारगृहातीळ 
रिकामे डबे व गोणी यांची विक्री करणे, उपाहारगृहातीळ गॅस शेगडी दुरुस्ती व देखभाल करणेसाठी 
निविदा स्विकृत करण्यात आल्या आहेत. 


२. सदर झासन निर्णयासोबतच्या सहपत्रातील अनुसूची क्रमांक ३ येथे नमूद करण्यात आलेले 
स्विकृत निविदाकार " मे.सुभाष यादवसहारा स्क्रॅप हाऊस" ऐवजी "मे.सुभाष यादव" असे वाचावे. 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०१८०७२६११५७४६५६०७ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, वतच्या हा जन्या 


harasht 
7e7090329a6f40b 


5.4, 0057420870 
ठर 0698 54 
Sopan Khatal 1988427104S6819002, 
19dflad7Sbb7f10264e1988427f94968 1 9bf2 
heb i} 
Date: 2018.07.26 11:58:32 +05'30' 


(दा. सो. खताळ) 
महाव्यवस्थापक तथा 
अवर सचिव, 
मंत्रालय उपाहारगृहे. 
प्रत: 
१. महाळेखाकार-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई, 
२. महालेखाकार-१, (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई, 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः निविदा-२०१८/प्र.क्र.१९५/१८/मंउका 


४. 
षु. 
६. 


अधिदान व लेखा अधिकारी, महाराष्ट्र, मुंबई, 
अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
कोषागार अधिकारी, ठाणे, 


७. वित्त विभाग, व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई, 
८. सहा. लेखा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृह/विधानभवन उपाहारगृह/कोकणभवन 


१५. 


उपाहारगृह/ चौरस आहारगृह 


. सहा. लेखा परीक्षा अधिकारी, मंत्रालय उपाहारगृहे, 

. वरीष्ठ भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृहे, 

. व्यवस्थापक, मंत्रालय उपाहारगृह/विधानभवन उपाहारगृह/कोकणभवन उपाहारगृह, 

. उपव्यवस्थापक, चौरस आहारगृह 

. भांडारपाल, मंत्रालय उपाहारगृह/विधानभवन उपाहारगृह/कोकणभवन उपाहारगृह/चौरस 


आहारगृह, 


. संबंधित बील लेखापाल/ उप ळेखापाल/देयक लेखापाल/लेखा लिपिक,मंउगृ/चौआगू/विभगू/ 


कोभगू, 
संबंधित निविदाकार. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


